RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


Reg . No.MH /MR/ South -321 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ४४]] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ४२,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
WTC , Centre - 1, 30th floor, Cuff Parade, Mumbai 400 005 , 

dated 31st December 2014 


ORDER 
MAHARASHTRA PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF SLUMLORDS, BOOTLEGGERS , DRUGS OFFENDERS, 
DANGEROUS PERSONS AND VIDEO PIRATES ACT , 1981 . 

No MPDA - 1114 /CR - 245 /Spl- 3B . — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
having regard to the circumstances prevailing and which are likely to prevail in the Police 
Commissionerates of Brihan Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Pune, Solapur, Nashik , Aurangabad , 
Amravati and Nagpur it is necessary that during the period commencing from the 1st January , 
2015 and ending on the 30th June, 2015 , the Commissioner of Police of the said Commissionerates 
may also , if satisfied as provided exercise the powers in sub -section ( 1) of Section 3 of the 
Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug Offenders, 
Dangerous Persons and Video Pirates Act, 1981 (Mah . No.LV of 1981 ) (hereinafter referred to as 
“ the said Act" ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 3 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby directs that for the period commencing from the 
1st January , 2015 and ending on the 30th June, 2015 , the Commissioner of Police , Brihan Mumbai , 
Navi Mumbai, Thane, Pune, Solapur, Nashik , Aurangabad , Amravati and Nagpur, may also , if 
satisfied as provided in sub -section ( 1) of Section 3 of the said Act, exercise the powers conferred 
on the State Government by sub -section ( 1 ) of Section 3 of the said Act . 


By order and in name of the Governor of Maharashtra , 


A. G. VAIDYA, 
Section Officer to Government. 


भाग चार - ब -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
WTC , Centre - 1 , 30th floor , Cuff Parade , Mumbai 400 005 , 

dated 31st December 2014 


ORDER 
MAHARASHTRA PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF SLUMLORDS, BOOTLEGGERS , DRUGS OFFENDERS, 
DANGEROUS PERSONS AND VIDEO PIRATES ACT, 1981. 


No MPDA - 1114 /CR - 245 /Spl- 3B . — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
having regard to the circumstances prevailing and which are likely to prevail in the Districts of 
Thane , Palghar, Raigad , Ratnagiri Sindhudurg , Pune, Solapur, Kolhapur, Sangli, Satara , Nashik , 
Ahmednagar. Dhule , Nandurbar , Jalgaon , Aurangabad , Jalna, Parbhani, Nanded , Hingoli . Beed , 
Osmanabad , Latur, Akola , Washim , Wardha, Yavatmal, Buldhana . Amravati, Nagpur, Bhandara , 
Gondia , Chandrapur and Gadchiroli it is necessary that during the period commencing from the 
1st January , 2015 and ending on the 30th June, 2015 , the District Magistrates of the said Districts 
may also , if satisfied as provided exercise the powers in sub -section ( 1) of Section 3 of the 
Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug Offenders, 
Dangerous Persons and Video Pirates Act, 1981 (Mah . No.LV of 1981) (hereinafter referred to as 
“ the said Act" ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 3 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby directs that for the period commencing from the 1st 
January . 2015 and ending on the 30th June , 2015 , the District Magistrates Thane , Palghar, Raigad , 
Ratnagiri, Sindhudurg , Pune, Solapur , Kolhapur, Sangli , Satara , Nashik , Ahmednagar, Dhule , 
Nandurbar , Jalgaon , Aurangabad , Jalna , Parbhani, Nanded , Hingoli, Beed , Osmanabad , Latur, 
Akola , Washim , Wardha , Yavatmal, Buldhana , Amravati , Nagpur. Bhandara . Gondia . Chandrapur 
and Gadchiroli may also , if satisfied as provided in sub - section ( 1) of Section 3 of the said Act, 
exercise the powers conferred on the State Government by sub -section ( 1) of Section 3 of the said 
Act . 


By order and in name of the Governor of Maharashtra, 


A. G. VAIDYA , 
Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


३ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१२२ 


बुधवार , सप्टेंबर ४, २०१३ / भाद्र . १३, शके १ ९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस. २००८ / प्र.क्र . ७ ९/ एल.बी. २/ रस्ते ९.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम 
२० ची पोट -कलमे (१- अ), (१- ब), (१- क ), (१-ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून कल्याण - केटी टोल 
प्रायव्हेट लिमिटेड, इंदौर यांनी स्वखर्चाने नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड ते नरसी किलोमीटर २६४/०० ते ३०७/०० चे चौपदरीकरण व नरसी ते देगलूर राज्य 
सीमा किलोमीटर ३०७/०० ते ३४१/७०० बांधलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या 
प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या 
दराने, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३ पासून दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी नांदेड-नरसी या रस्त्यावरील किलोमीटर २८७/४०० ( बरबडा ) 
येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 


वाहनाचा प्रकार 


पथकराचे प्रति 
फेरीचे दर ( रुपये ) 
४ सप्टेंबर २०१३ ते 
३ सप्टेंबर २०१४ 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पथकर नाही . 


२ 


स्कूटर , मोटार सायकल , वाहन चालक वगळून तीन आसनी प्रवासी रिक्षा, रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१ ९८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने, 
( अ ) कार , जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स , वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा व इतर 

तत्सम ( चालक वगळून १२ पर्यंत प्रवासी क्षमता असलेली ) वाहने . 


३० 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


११० 


४ 


नमूद केलेले 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 

ते 

बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 

अनुसूची - समाप्त 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
( ब) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) 

आणि अनुक्रमांक ३, ४ व ५ येथे नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने. 
३ 

ट्रक (दोन आसांचे) बस . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद ट्रक 

१८० 
वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये नमूद 

२७० 
केलेली वाहने वगळून ३ पेक्षा अधिक आसांची वाहने उदा. ट्रक -ट्रेलर , इत्यादी. 
खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 

( १ ) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 
वाहने . 

( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

(३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका . 
( ९ ) शववाहिका . 

( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
२ . पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहनधारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा. 

वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क 
मे . कल्याण केटी टोल प्रायव्हेट लिमिटेड , इंदौर यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
टीप. - पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल : 

( १) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
(२ ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 

( ३ ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व 
अडीच पट राहतील. परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील. 

( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 

( ५ ) पथकर स्थानकापासून ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची तरतूद ( वरील 
वाहन प्रकार अ.क्र . ३, ४ व ५ वगळून ) करण्यात यावी. ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ). सदर सवलतीसाठी स्थानिक 
रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेत : 

( अ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी. 
( ब ) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास, ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवासी 

असल्याबाबत रेशन कार्डाचा किंवा अन्य पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd September 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP . 2008 /CR -79/LB- 2/Road 9. - In exercise of the powers conferred by sub - sections (1- A ), 
( 1- B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), 
and of all other powers enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra hereby declares 
that the toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the schedule 
appended hereto and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing over the section of 
Four Laned Nanded -Narsi Road (Major State Highway No.6 ) in Kilometer 264/000 to 307/000 
and Two Laned Narsi-Degloor Road upto State Border in Kilometer 307/000 to 341/700 
constructed under the “ Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme” by M /s . Kalyan Keti Toll Private 
Limited , Indore at thier expenses , at the rates specified against each of the said motor vehicles in 
column ( 3) of the said schedule, with effect from the 4th September 2013 to the 3rd September 
2014 at the toll collection centre constructed at Kilometer 287/400 (Barbada ) on the above 
mentioned road . 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 


Rate of Toll per trip 

( in Rupees) 
4th September 2013 

to 
3rd September 2014 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Nil 


30 


1 Scooter, Motor Cycle, Moped or any other Two Wheeler , Tractor 

and Tractor with unladen trolley , Auto - Rickshaw permitted to 

carry three passengers excluding driver. 
2 Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 

(59 of 1988 ), 
( a ) Car, Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander and any other 

similar vehicles having carriage capacity upto twelve passengers 

excluding driver and Six Seater Rickshaw ( Tum - Tum ). 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles having carriage 

capacity of more than twelve and upto twenty passengers 
excluding driver and goods carriage vehicles, except vehicles 
included in entries at Serial Nos . 3 , 4 and 5 . 


55 


3 Trucks ( Two Axles) Buses . 


110 


180 


4 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles defined 

in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), such as three axles 

except vehicles covered by the entry at Serial No. 3 above. 
5 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as defined 

in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), such as Truck , 
Trailer combination , multi- axles vehicles having more than three 
axles and except vehicles covered by the entry at Serial Nos . 3 
and 4 above . 


270 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 

ते 

बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 
1. The following types of vehicles are exempted from payment of toll , namely : 

(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice -President of India , Governor of 

State , Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles . 
(ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative 

Assembly and Maharashtra Legislative Council. 
(iii ) Vehicles carrying Ex-Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 

Legislative Council and Parliament. 
(iv ) State and Central Government vehicles . 
( 0 ) Defence vehicles . 
( vi) Police Department vehicles . 
( vii) Post and Telegraph Department vehicles . 
(viii ) Ambulances . 
( ix ) Hearses. 

(x ) Fire fighting vehicles . 
2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the Toll Station . A Computerised toll receipt shall be passed on each and every 
occasion of recovery of toll fee . 

3. Electronic Display Board shall be install in vicinity of toll station . 

4. For the purpose of this notification , M /s. Kalyan Keti Toll Private Limited , Indore is 
authorised to collect and retain the amount of toll at toll collection centre constructed at Kilometer 
287/400 (Barbada ) on above mentioned road . 
Notes. - Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

( i ) 10 per cent rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 

advance . 
( ii) 20 per cent rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 

in advance . 
( iii ) For frequently traveling vehicles , return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 

times of their respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass 

will be valid upto 12-00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
( iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 
(U ) The monthly pass concession shall be given to the local vehicles ( except for types of 

vehicles mentioned in Sr. Nos . 3 , 4 and 5 of the schedule above within radius of 5.00 
Kilometer from the toll stations and shall be charged 10 times of single journey rate 
subject to the following conditions ( This concession will be for valid only for own 
vehicles ). For local vehicles , norms given below , should be adopted : 
( a ) The vehicle shall be registered within that area . 
(6 ) If it is not so then the owner shall give proof of residence by producing ration 

card or any other proof of residence . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


७ 


१२३ 


गुरुवार , सप्टेंबर ५ , २०१३ / भाद्र. १४, शके १९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १ ९ ५८ . 

क्रमांक आस्थापना-२०१२ / ४८० / प्र.क्र .१८२ / म- १.- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा मुंबई साठ) याच्या कलम २ च्या खंड 
( फ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, शासन अधिसूचना क्र.आस्थापना -२००६ /प्र.क्र . ३५१ / म-१, दिनांक २२ ऑगस्ट २००६ 
चे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही जिल्हाधिकाऱ्याच्या अभिनिर्णय करण्याच्या 
अधिकारितेत न येणाऱ्या इतर कोणत्याही संलेखावरील योग्य त्या मुद्रांकाचा अभिनिर्णय करणे जेथवर संबंधित असेल तेथवर , उक्त अधिनियमांची 
कलमे ३१ व ३३ यांच्या प्रयोजनांसाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी अंमलबजावणी-१ व २, मुंबई, यांना नियुक्त करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश नार्वेकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032 , 

dated the 30th August 2013. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STAMP ACT , 1958. 


No. Establishment- 2012/ 480/ C.R.182 / M - 1.- In exercise of the powers conferred by clause (f ) 
of section 2 of the Maharashtra Stamp Act, 1958 (Mah . LX of 1958 ) and in supersession of 
Notification No.Establishment- 2006 /C.R . 351/M - 1, dated 22nd August 2006 issued in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby appoints the Enforcement Collector 1 and 2 to be the 
Collector for the purposes of sections 31 and 33 of the said Act , so for as it relates to the adjudication 
of proper stamps on the instruments executed and any other instrument not covered under 
adjudicative jurisdiction of any other Collector appointed under the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH NARVEKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


१२४ 


गुरुवार , सप्टेंबर ५, २०१३ / भाद्र . १४ , शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३. 


आता 


आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक मुद्रांक -२०१३ / अनौ.सं.क्र . १९ / प्र.क्र . २३५ ( २)/म-१.- ज्याअर्थी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र . पीएसआय 
२०१३ /(सीआर-५४ )/ उद्योग -८ , दिनांक २७ जून २०१३, अन्वये शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पीएसआय-२०१३ /(सीआर-५४ ) / 
उद्योग -८ , दिनांक १ एप्रिल २०१३ नुसार जाहीर करण्यात आलेल्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, (१ ९ ५८ चा अधिनियम क्र . ६० ) याच्या कलम ९ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची खात्री पटत असल्याने खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्पांच्या / 
उद्योगांच्या/ युनिटांच्या पहिल्या संलेखांवर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क दिनांक १ एप्रिल २०१३ रोजी सुरू होणाऱ्या व दिनांक ३१ मार्च 
२०१८ रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी ( दोन्ही दिवस धरुन ) खालील शर्तीवर माफ करण्यात येत आहे 

शर्ती.- (१) ज्या प्रकल्प/ उद्योग / युनिटांना मुद्रांक शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे त्यांचेकडून सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ मधील 
कोणत्याही शर्तीचा भंग झाल्यास त्यांना जणू काही सुरूवातीपासूनच माफी देण्यात आली नसल्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क व दंड भरण्यास पात्र ठरेल. 

( २) ज्या कोणत्या प्रकल्प / उद्योग/ युनिटांना उक्त योजनेअंतर्गत मुद्रांक शुल्क माफी / सवलतीचा लाभ घेतला असल्यास, ती युनिटे अन्य 
कोणतेही आदेश किंवानियम किंवा अन्य कोणत्याही योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र ठरणार नाहीत. 
स्पष्टीकरण. 

( १) या आदेशाच्या प्रयोजनासाठी प्रकल्प / उद्योग / युनिट याचा अर्थ सामुहिक प्रोत्साहन योजना , २०१३ अंतर्गत विनिर्दिष्ट 
केलेल्या अंमलबजावणी अभिकरणाने किंवा या बाबतीत त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केले असेल असे 
प्रकल्प / उद्योग / युनिट असा आहे . 

( २) या आदेशाच्या प्रयोजनासाठी पात्र प्रकल्प / उद्योग/ युनिट त्यांच्या गुंतवणूक कालावधीमध्ये मुद्रांक शुल्कातून सवलतीस पात्र असतील. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


प्रकल्प / उद्योग / युनिट प्रकार आणि क्षेत्र 


अनुज्ञेय 


सवलत 


संलेखाचे प्रकार व अधिनियमातील 
अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१०० % 


१ “ अ ” व “ब ” वर्गीकृत क्षेत्रे वगळून, सूक्ष्म लघु , 

मध्यम , मोठे , विशाल, अतिविशाल सर्व पात्र 

प्रकल्प / उद्योग / युनिटे . 
२ “ अ ” व “ ब ” वर्गीकृत क्षेत्रामधील माहिती तंत्रज्ञान 

आणि जैविक तंत्रज्ञान पार्कातील फक्त माहिती 
तंत्रज्ञान, जैविक तंत्रज्ञान युनिटे. 


जमिनीचे संपादन ( अनुच्छेद २५ ), भाडेपट्टा ( अनुच्छेद ३६ ) , 

भाडेपट्टयाचे हस्तांतरण ( अनुच्छेद ६० ), विक्री प्रमाणपत्र 
( अनुच्छेद १६ ), मुदत कर्ज ( अनुच्छेद ६ आणि ४० ), 
जमिनीचे संपादन ( अनुच्छेद २५ ), भाडेपट्टा ( अनुच्छेद ३६ ), 

भाडेपट्टयाचे हस्तांतरण ( अनुच्छेद ६०), विक्री प्रमाणपत्र 
( अनुच्छेद १६ ), मुदत कर्ज ( अनुच्छेद ६ आणि ४० ). 


१०० % 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश नार्वेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


o 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 4th September 2013 


Order 
THE MAHARASHTRA STAMP ACT. 

No. Mudrank - 2013 /UOR No. 19 /CR - 235 ( 2 ) /M-1.- Whereas , Government of Maharashtra , 
Industries , Energy and Labour Department vide Government Corrigendum , No. PSI- 2013 /(CR -54 )/ 
IND - 8 , dated 27th June 2013 amended the “ Package Scheme of Incentives- 2013 ” declared vide 
Government Resolution , Industries , Energy and Labour Department, No. PSI- 2013 /(CR -54 )/IND 
8 , dated 1st April 2013. Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 
9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958 ), (hereinafter referred to as the “ the said act ) the 
Government of Maharashtra being satisfied that it is necessary so to do in the public interest 
hereby remits the stamp duty, chargeable on the first instrument of the project/industry /units 
mentioned in column 4 of the schedule appended here to , of Schedule -I appended to the said Act , 
for the period starting from the 1st April 2013 and ending on 31st March 2018 , ( Inclusive of both 
days) subject to following condition namely : 

Condition.— (i) Any project/ industry /units for which the remission in the stamp duty is granted 
commits breach of any of the conditions of the “ Package Scheme of Incentives - 2013 ” shall be 
liable to pay the whole the stamp duty and penalty , if any, as if there was no reduction in stamp 
duty from the beginning. 

(ii) The project / industry /units which availed the remission under this order shall not be, 
entitled for remission of the stamp duty as per reduction or remission granted by any other order 
or rule or by any other policy . 

Explanation .— ( 1) For this purpose project/industry /unit means which is certified by the 
Implementing Agency specified under “ Package Scheme of Incentives -2013 ” or any other officer 
authorised in this behalf. 

(2 ) Eligible project/industry / units will be eligible for stamp duty exemption during their 
investment period . 

Schedule 


Serial 
No. 


Type of project/industry / 

units and Zone 


Extent of 
Remission 


The type of Instruments under 
Articles of the Schedule I of the 

Act . 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


100 % 


Other than A and B areas , all eligible 

Micro , Small, Medium , Large, Mega 
and Ultra Mega Units . 


Acquiring land ( article 25 ), Lease 

(article 36 ) , Transfer of Lease by 
assignment (article 60 ), Sale 
certificate ( article 16 ), term loan 

( article 6 and 40 ). 
Acquiring land (article 25 ), Lease 

(article 36 ), Transfer of Lease by 
assignment ( article 60 ), Sale 
certificate (article 16 ), term loan 
(article 6 and 40 ) . 


2 


100 % 


In A and B areas , only to IT and BT 

units in IT and BT Parks. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH NARVEKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार- ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


१२५ 


गुरुवार , सप्टेंबर १२, २०१३ / भाद्र २१, शके १ ९ ३५ 


गृहनिर्माणविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १ ९९९. 


क्रमांक भानिका.२०१३ / प्र.क्र . २०६ / गृनिधो-१.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ ( सन २००० चा १८ ) 
याच्या कलम ४०, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग 
क्र . भानिका.२०१२ / प्र.क्र . १६ ९/ गृनिधो -१, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१२ अन्वये, ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 

आहे ) उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ कोकण महसुली विभागाकरिता सक्षम प्रधिकारी या पदावर श्रीमती यू. एम. गुरखे, उप जिल्हाधिकारी यांची 
नियुक्ती केली होती 


आणि ज्याअर्थी श्रीमती यू. एम. गुरखे, उप जिल्हाधिकारी ह्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यामुळे सक्षम प्राधिकरी, कोकण महसुली 
विभाग हे पद आता रिक्त झाले आहे . 


~ 


त्याअर्थी, आता उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ४०, याच्या पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
आणि उक्त अधिसूचना अधिक्रमित करून , महाराष्ट्र शासन आता याद्वारे, पुढील आदेशापर्यंत श्रीमती सुषमा परब- पुजारे, उपजिल्हाधिकारी तथा 
सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई यांची कोकण महसुली विभागाच्या अधिकारितेत येणाऱ्या सर्व स्थानिक क्षेत्राच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाद्वारे अथवा 
त्या अन्वये , सक्षम प्राधिकारी या पदास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याच्या आणि त्यावर सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्याच्या 
प्रयोजनासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


११ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th September 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RENT CONTROL Act, 1999 . 


No. RCA . 2013 / CR - 206 / GND - 1. — Whereas , the Government of Maharashtra has, vide 
Government Notification , Housing Department , No. RCA . 2012 /CR - 169/GND - 1, dated the 30th 
November 2012 (hereinafter referred to as “ the said notification ” ) , issued in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of section 40 of the Maharashtra Rent Control Act , 1999 
(Mah . 18 of 2000 ), had appointed Smt. U. M. Gurakhe, Deputy Collector, to be the Competent 
Authority for Konkan Revenue Division , for the purposes of the said Act ; 

And whereas , the post of Competent Authority for Konkan Revenue Division has now become, 
vacant due to the retirement on superannuation of Smt. U. M. Gurakhe , Deputy Collector. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 40 of the 
said Act and in supersession of the aforesaid notification , the Government of Maharashtra 
hereby appoints until further orders Smt. Sushama Parab -Pujare, the Deputy Collector and 
Competent Authority , Greater Mumbai, to be the Competent Autority for the purposes of 
exercising the powers conferred , and for performance of duties imposed by or under the said 
Act , in respect of all local areas falling within the jurisdiction of the Konkan Revenue Division . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


१२६ 


मंगळवार , सप्टेंबर १७, २०१३ / भाद्र २६, शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१३ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

जमीन महसूल 

संहिता, १ ९ ६६. 
क्रमांकः प्राफेब -२०१० / VIP २७७ / पुनर्बाधणी-३ / प्र.क्र .१५१/ म -१०. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. अधि . 
एकेचाळीस ) चे कलम १२ व कलम ७ चे पोट -कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
श्री . किरणकुमार बब्रुवाहन काकडे यांची पुणे जिल्ह्यातील , हवेली तालुक्यात अपर तहसिलदार , पिंपरी-चिंचवड ( हवेली ) म्हणून त्यांच्या 
पदस्थापनेपासून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . भि . पाटणकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032. dated the 17th September 2013 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. PFB . 2010 /VIP277 /RECON - 3 /CR151/M - 10. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 12 read with sub - section ( 2 ) of section 7 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . 
XLI of 1966 ), the Government of Maharashtra hereby appoints in the Tahsil Haveli, 
in District Pune, Shri Kirankumar Babruvahan Kakade to be an Additional Tahsildar, 
Pimpari- Chinchwad (Haveli ) with effect from the date of his appointment as Additional Tahsildar , 
Pimpari - Chinchwad ( Haveli ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashstra , 


S. B. PATANKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ /पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१३. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जमीन महसूल 

संहिता , १ ९ ६६ . 
क्रमांक प्राफेब-२०१० / VIP२७७/ पुनर्बाधणी-३ / प्र.क्र . १५१/ म-१०. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. अधि . 
एकेचाळीस ) चे कलम १३, चे पोट-कलम ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन येथे असे निर्देशित करीत 
आहे की , श्री . किरणकुमार बब्रुवाहन काकडे अपर तहसिलदार , पिंपरी-चिंचवड ( हवेली) यांना त्यांच्याकडे सोपविलेल्या कार्यक्षेत्रापुरते तहसिलदार, 
हवेली, जि . पुणे यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ या संहितेच्या तरतुदीनुसार अथवा अंमलात 
असलेल्या इतर कायद्यान्वये प्राप्त अधिकार त्यांची अपर तहसिलदार , पिंपरी-चिंचवड ( हवेली) पदी झालेल्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून प्रदान 
करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . भि . पाटणकर , 
शासनाचे उप सचिव. 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 17th September 2013. 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966 . 

No. PFB 2010 /VIP277/RECON - 3/CR 151/M - 10. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 13 of the Maharashstra Land Revenue Code, 1966 ( Mah. XLI of 1966 ), the 
Government of Maharashtra hereby directs that Shri Kirankumar Babruvahan Kakade , Addi 
tional Tahsildar , Pimpari-Chinchwad (Haveli ) shall , in his jurisdiction, 
exercise the powers and discharge the duties and functions of the Tahsildar, Haveli , District 
Pune , under the provisions of the said Code or under any law for the time being in force with 
effect from the date of his appointment as Additional Tahsildar , Pimpari- Chinchwad (Haveli ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashstra , 


S. B. PATANKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


१२७ 


मंगळवार , सप्टेंबर १७, २०१३ / भाद्र . २६, शके १ ९३५ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 7th September 2013. 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA FORESTS PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) Act, 1969 . 

No. MFP . 2013/ CR -240/ F - 9.- In exercise of the powers conferred by sub sections (1 ), (2 ) and 
(5 ) of the section 6 of the Maharashtra Forests Produce (Regulation of Trade) Act, 1969 (Mah . 
LVII of 1969) the Government of Maharashtra hereby constitutes the Advisory Committee in 
respect of Tembhurni/ Tendu (Diospyros meianoxyion ) for the year commencing on the ist July 
2013 and ending the 30th June 2014 for the purpose of advising the State Government in the 
matter of : 

(i) Fixation of a fair and reasonable price at which the Tembhurni/ Tendu (Diospyros 
melanoxylon ) leaves may be purchased by the State Government or its authorised officers 
or agent appointed for the purpose , and 

(ii) Fixation of charges of collection of the aforesaid leaves from Government lands . 
The constitution of the said Advisory Committee shall remain as follows : 
(A ) Representatives of the Government 
(1) Divisional Commissioner, Nagpur 

Chairman 
(2 ) Additional Principle Chief Conservator of Forests Member 

(NTFP , M and E ), Maharashtra State , Nagpur. 
( B ) Representatives of Growers 
( 3 ) Shri Yera Shivram Pocham 

Member 
R /O Tamdala, Taluka Sironcha, Distirct Gadchiroli. 
(4 ) Shri Khushal Kishtyaa Pandharam 

Member 
R /O Bamani, Taluka Sirancha , District Gadchiroli . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ /पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


१५ 


( C ) Representatives of Exporters 
(5 ) Shri Karsandas Laxmidas Vadhera 

Member 
R / O Gondia (exporter ). 
Gondia (Manufacture ) 
(6 ) Shri Arunkumar Chandulal Pobaru 

Member 
Neharu Chauk , Yawatmal (Exporter ). 
( D ) Representatives of Adivasi Labourers 
(7) Shri Dhanasing Ramkisan Uike 

Member 
R / O Tumdikasa Tal. Devari, Dist. Gondia. 
The Chief Conservator of Forests ( T.), Nagpur Circle , Nagpur will be the Member Secretary 
of this Committee. 

The Committee shall tender it s advice to the Government on or before 15th October 2013 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


Dr. U. M. FAROOQUI, 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


१२८ 


गुरुवार , सप्टेंबर १ ९, २०१३ / भाद्र २८ , शके १९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सरकारी जागा (निष्कासन ) अधिनियम , १९ ५५. 

क्रमांक नियुक्ती-२०१३/ प्र.क्र .३२९ / गृनिप. - महाराष्ट्र सरकारी जागा (निष्कासन ) अधिनियम , १९ ५५ कलम ३ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून या अधिनियमांतर्गत या प्रयोजनार्थ काढण्यात आलेल्या अस्तित्वातील सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करून 
शासन उपरोल्लेखीत नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी याद्वारे सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई पदावर श्रीमती सुषमा परब पुजारे, उप जिल्हाधिकारी यांची 
नेमणूक करीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय इंगळे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 16th September 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT PREMISES (EVICTION ) ACT, 1955 . 

No. Niyukti- 2013 / C.R . 329 /GNP. - In exercise of the powers conferred by Section 3 of The 
Maharashtra Government Premises ( Eviction) Act , 1955 (II of 1956 ) and in suppression of all 
the orders issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Smt. Sushma 
Parab Pujare, Deputy Collector to be the Competent Authority for carrying out the purposes 
of the said Act, in Brihan Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


SANJAY INGALE , 


Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


१७ 


१२ ९ 


शुक्रवार , सप्टेंबर २०, २०१३ / भाद्र २ ९ , शके १ ९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ दिनांक 


सप्टेंबर २०१३ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक सेवाप्र.२०१३ / प्र.क्र . १०६ / आस्था-९ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ महा. ५ ) 
याच्या कलम २७४, पोट -कलम ( २), खंड ( एकोणचाळीस ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम, १९ ६७ यामध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी नियमांचा पुढील मसुदा हा, यामुळे बाधा होण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी उक्त अधिसूचनेच्या 
कलम २७४ च्या पोट- कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येते की , उक्त मसुदा , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल . 


२ . 


. 


उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून , प्रधान सचिव, ( ग्रामविकास व पंचायत राज ) ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम 
भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त होतील त्यावर शासन 
विचार करील . 


प्रारूप नियम 


क्रमांक सेवाप्र. २०१३/ प्र.क्र . १०६ / आस्था -९ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १९ ६२ चा 
महा. ५ ) याच्या कलम २७४ , पोट- कलम (२ ) खंड ( एकोणचाळीस ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश) नियम, १९ ६७ यामध्ये आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २७४ पोट- कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील 
नियम करीत आहे. 


१ . 


या नियमांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम , २०१३ असे म्हणावे. 


२ . 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम , १ ९ ६७ याला जोडलेल्या परिशिष्ट- चार मधील , 


( १ ) ( भाग - एक ) मध्ये, 


( अ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन ) ( शैक्षणिक ) प्रथम श्रेणी या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक १ मधील नोंदी वगळण्यात 
येतील . 


भाग चार- ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १ ९ ३६ 


" 


( ब ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन) ( शैक्षणिक ) द्वितीय श्रेणी या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक २ च्या नोंदीमधील, 
( एक ) 

पद या शीर्षाखालील स्तंभ ( ३ ) मध्ये 
( एक ) विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) 
( दोन ) सहायक शिक्षण अधिकारी 

( तीन ) वरिष्ठ सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक 
या मजकुराऐवजी “ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

( दोन ) “ नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती ” या शीर्षाखालील स्तंभ ( ४ ) मध्ये विद्यमान अर्हता व नेमणुकीच्या 
पद्धती याऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

(१) ( अ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३६ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल ; आणि 

( दोन ) ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ए. किंवा बी.कॉम . किंवा बी.एस्सी . ही पदवी किमान ५० टक्के 
गुणांसह उत्तीर्ण केली असेल , आणि 

( तीन ) ज्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एड. अथवा समकक्ष पदवी किमान ५०टक्के गुणांसह उत्तीर्ण केली असेल , 
आणि 

( चार ) ज्यांना मान्यताप्राप्त संस्थेच्या एकतर प्राथमिक विद्यालयातील किंवा माध्यमिक विद्यालयातील किंवा उच्च 
माध्यमिक विद्यालयातील किंवा अध्यापक विद्यालयातील शासनमान्य पदावरील किमान तीन वर्षांचा अध्यापनाचा किंवा प्रशासनाचा 


• 


अनुभव असेल. 


अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने ; किंवा 

( ब) ( एक ) जे प्राथमिक शिक्षक किंवा माध्यमिक शिक्षक किंवा केंद्रप्रमुख ( माध्यमिक ) किंवा मुख्याध्यापक ( प्राथमिक ) 
या संवर्गातील उमेदवार असतील ; आणि 

( दोन ) जे या नियमातील खंड ( अ) मधील उप - खंड ( दोन ), ( तीन ) आणि ( चार ) मध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक 
आणि व्यावसायिक अर्हता धारण करीत असतील ; आणि 

( तीन) ज्यांनी एकतर, जिल्हा परिषद किंवा नगरपरिषद किंवा नगरपालिकेमध्ये शिक्षक पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी 
नसेल इतकी अखंड सेवा पूर्ण केलेली असेल 

अशा उमेदवारांमधून मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या आधारे तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीमधून योग्य उमेदवाराच्या 
निवडीने ; किंवा 

( क ) ( एक ) जे जिल्हा परिषद , नगरपरिषद व नगरपालिकांमधील शिक्षकांच्या एकत्रित सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीस 
पात्र असतील ; आणि 

( दोन ) जे या नियमातील खंड ( अ ) मधील उप - खंड ( दोन), (तीन ) आणि ( चार ) मध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक 
आणि व्यावसायिक अर्हता धारण करीत असतील ; आणि 

( तीन ) ज्यांनी एकतर जिल्हा परिषद किंवा नगरपरिषद किंवा नगरपालिकेमध्ये किमान तीन वर्षे इतकी अखंड सेवा 
पूर्ण केलेली असेल ; 
अशा उमेदवारांमधून योग्यतेच्या अधीन राहून जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व नगरपालिका शिक्षकांच्या एकत्रित सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे 
योग्य उमेदवारांमधून पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येईल. 

( २ ) जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार नामनिर्देशनाने व निवडीद्वारे नेमणुका करण्यात येतील . 

( ३) नामनिर्देशनाने, निवडीद्वारे आणि पदोन्नतीने करावयाच्या नेमणूकीचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:२५:२५ असे राहील. 
( क ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन) ( शैक्षणिक ) तृतीय श्रेणी या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक ३ मधील नोंदी वगळण्यात 
येतील. 

( ड ) जिल्हा सेवा ( वर्ग तीन) ( दुय्यम शैक्षणिक ) प्रथम श्रेणी या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक ५ मधील नोंदी वगळण्यात 
येतील. 

ई ) जिल्हा सेवा ( वर्ग तीन ) ( दुय्यम शैक्षणिक ) द्वितीय श्रेणी या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक ८ मधील नोंदी वगळण्यात 
येतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


२ . 


“ 


“ 


" 


( भाग-दोन ) मध्ये , 

( अ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग- तीन) ( शैक्षणिक ) उच्च माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक / मुख्याध्यापिका या सेवा व संवर्गाच्या 
संबंधित अनुक्रमांक १ च्या नोंदीमध्ये स्तंभ (३ ) मधील ( एक ) माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक (दोन) माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापिका 
पदाच्या समोर स्तंभ ( ४ ) मधील “ नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती ” या शिर्षाखालील विद्यमान अर्हता व नेमणुकीच्या 
पद्धती या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

( १ ) ( एक ) ज्यांची जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन ) (शिक्षण ) यामध्ये जिल्हा परिषद / जिल्हा परिषद ( माजी शासकीय ) 
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक म्हणून ५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी अखंड सेवा झाली असेल ;किंवा 

( दोन ) जे विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) असतील व जे बी.एड. अथवा समकक्ष पदवी धारण करीत असतील व ज्यांच्याकडे 
५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका अध्यापनाचा अखंड अनुभव असेल ; 
अशा उमेदवारांमधून एकत्रित सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे योग्यतेस अधीन राहून पात्र उमेदवारांमधून पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येईल. 

( ब ) जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन ) ( शैक्षणिक ) उच्च माध्यमिक शाळेतील अधिव्याख्याते या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक 
२ च्या नोंदीमध्ये स्तंभ ( ३ ) मधील उच्च माध्यमिक शाळेतील ( कनिष्ठ महाविद्यालयातील ) शिक्षक पदाच्या समोर , स्तंभ ( ४ ) मधील 

नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणूकीच्या पद्धती या शीर्षाखालील विद्यमान अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती या मजकुराऐवजी, पुढील 
मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

“ (१ ) ( अ ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल , आणि 

( दोन ) ज्यांनी संच मान्यतेनुसार मान्य असलेल्या विषयाच्या पदासाठी त्या विषयातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
किमान ५० टक्के गुणांसह पदवी धारण केली असेल ; आणि 

( तीन ) ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एड. अथवा समकक्ष पदवी धारण केली असेल 

परंतु असे की , उमेदवाराने शारीरिक शिक्षण यामधील ५० टक्के गुणांसह पदवी व एम.पी.एड. पदवी किंवा ५० टक्के 
गुणांसह एम.ए.पदवी व एम.एड ( शारीरिक शिक्षण ) पदवी उत्तीर्ण असले पाहिजे : 

परंतु आणखी असे की , उमेदवाराने, ज्या विषयात एम.ए.ची पदवी धारण केली असेल त्या संबंधित विषयाचा व शारिरीक 
शिक्षण विषयाचा प्रत्येकी ५० टक्के कार्यभार त्यांच्याकडे असेल ; 
अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने ;किंवा 

( ब ) ज्यांनी माध्यमिक शिक्षक या पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारांमधून 
विषयनिहाय मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे तयार केलेल्या गुणवत्तेच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या निवडीने ; नेमणूक करण्यात 
येईल . 

( २) जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार नामनिर्देशनाने आणि निवडीद्वारे नेमणुका करण्यात येतील . 
( ३ ) नामनिर्देशनाने आणि निवडीद्वारे करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण ७५:२५ असे राहील. 

( क ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग-तीन) ( शैक्षणिक ) शाळा समुपदेष्टा या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक ३ मधील नोंदी 
वगळण्यात येतील. 

( ड ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग- तीन ) ( शैक्षणिक ) सहायक शिक्षक या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक ४ च्या नोंदीऐवजी 
पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 

४. जिल्हा तांत्रिक सेवा प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक १. ( अ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या 
( वर्ग - तीन ) ( शैक्षणिक ) ( माध्यमिक ) 

सेवेत नसून ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल , 
शिक्षक . 

आणि (दोन ) ज्यांनी संच मान्यतेनुसार मान्य 
असलेल्या विषयाच्या पदासाठी त्या विषयातील 
कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान 
५० टक्के गुणांसह पदवी धारण केली असेल, आणि 
( तीन ) ज्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एड. 
अथवा समकक्ष पदवी धारण केली असेल अशा 
उमेदवारांमधून एकतर नामनिर्देशनाने ; 


“ 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


( ब ) ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या उच्च प्राथमिक 
शाळेमध्ये प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक ( प्राथमिक ) या 
पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा 
पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारांमधून योग्यतेच्या 
अधीन राहून , सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे, विषयनिहाय 
पदांवर पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने 
परंतु असे की , संबंधित वर्षात पदोन्नतीसाठी प्रशिक्षित 
पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक ) या संवर्गातून विषयनिहाय 
प्रशिक्षित शिक्षक उपलध न झाल्यास ती पदे 
नामनिर्देशनाने भरण्यात येतील. 
( २ ) जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार 
नामनिर्देशनाने नेमणूक करण्यात येईल . 
( ३ ) नामनिर्देशनाने आणि पदोन्नतीने करावयाच्या 

नेमणुकीचे प्रमाण ५०:५० असे राहील . " 
( ई ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग-तीन ) ( शैक्षणिक ) चित्रकला शिक्षक / अध्यापक या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक ५ 
च्या नोंदीमध्ये स्तंभ ( ३) मधील चित्रकला शिक्षक / अध्यापक पदाच्या समोर , स्तंभ ( ४ ) मधील “ नेमणुकीकरिता अर्हता व 
नेमणूकीच्या पद्धती या शिर्षाखालील विद्यमान अर्हता व नेमणूकीच्या पद्धती या मजकूराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात 


येईल : 


" 


( १ ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल ; आणि 
( दोन ) ज्यांनी कला अध्यापक प्रमाणपत्र किंवा राज्य शासनाने अशा प्रमाणपत्रास समकक्ष म्हणून मान्यता दिलेली आहे असे 
प्रमाणपत्र धारण केले असेल ; आणि 
( तीन ) ज्यांनी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद ( NCTE) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार केंद्र सरकारने किंवा महाराष्ट्र शासनाने 

आयोजित केलेली शिक्षक पात्रता चाचणी ( Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण केली असेल ; अशा उमेदवारांमधून सामाईक 
प्रवेश चाचणीद्वारे ( C.E.T.) नामनिर्देशनाने नेमणूक करण्यात येईल . 

( फ ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन ) ( शैक्षणिक ) (स्नातक ) हिंदी शिक्षकांस भाषा शिक्षक या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित 
अनुक्रमांक ६ मधील नोंदी वगळण्यात येतील . 

( ग ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन ) ( शैक्षणिक ) गृह विज्ञान अध्यापक / अध्यापिका या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित 
अनुक्रमांक ७ मधील नोंदी वगळण्यात येतील . 

( ह ) जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन ) ( शैक्षणिक ) लघुलेखन, टंकलेखन निदेशक या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक 
७ अ च्या नोंदीमधील स्तंभ ( ३) मधील लघुलेखक व टंकलेखन निदेशक पदाच्या समोर स्तंभ ( ४ ) मधील “ नेमणुकीकरिता 
अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती ” या शीर्षाखालील विद्यमान अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल 
करण्यात येईल 

( १ ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल; आणि 
( दोन ) ज्यांनी, माध्यमिक शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा समकक्ष अर्हता धारण केली असेल; आणि 

( तीन) ज्यांनी , आयुक्त , शासकीय परीक्षा मंडळ किंवा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळ किंवा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा 
परिषद यांच्या आवश्यकतेनुसार मराठी किंवा इंग्रजी लघुलेखनातील १०० शब्द प्रति मिनिटपेक्षा कमी नसेल इतक्या वेगाचे 
लघुलेखन परीक्षा प्रमाणपत्र आणि मराठी किंवा इंग्रजी टंकलेखनातील ४० शब्द प्रति मिनिटपेक्षा कमी नसेल असे टंकलेखन 

परीक्षा प्रमाणपत्र धारण केले असेल 
अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने नेमणूक करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


२१ 


( आय ) अनुक्रमांक ७ अ च्या नोंदी नंतर खालील नोंद समाविष्ट करण्यात येईल : 
७ ब जिल्हा सेवा 

केंद्रप्रमुख 

( १) ( अ ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या 
( वर्ग तीन ) ( दुय्यम 

सेवेत नसून ज्यांचे वय ३६ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल 
शैक्षणिक ) प्राथमिक 

आणि 
शाळेतील मुख्याध्यापक 

( दोन ) ज्यांनी संबंधित विषयामध्ये कोणत्याही 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान ५० टक्के गुणांसह 
पदवी धारण केली असेल, आणि मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची बी . एड. अथवा समकक्ष पदवी धारण 
केली असेल ; आणि 


. 


( तीन ) ज्यांनी मान्यताप्राप्त संस्थेच्या एकतर प्राथमिक 
किंवा माध्यमिक विद्यालय किंवा उच्च माध्यमिक 
विद्यालय किंवा अध्यापक विद्यालय किंवा इतर 
कोणतेही महाविद्यालय यामध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
मंजुरी दिलेल्या शासनमान्य पदावरील किमान ३ वर्षांचा 
अध्यापनाचा किंवा प्रशासनाचा अनुभव असेल , अशा 
उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने ; 
( ब ) ( एक ) जे या नियमातील खंड ( अ ) मधील 
उपखंड (दोन ) आणि (तीन ) मध्ये नमूद केलेली 
शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करीत 
असतील ; आणि 
( दोन ) ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर 
शिक्षक ( प्राथमिक ) या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी 
नाही इतकी अखंड सेवा पूर्ण केली असेल.अशा 
उमेदवारांमधून विषयनिहाय मर्यादीत विभागीय स्पर्धा 
परीक्षेद्वारे तयार केलेल्या 

गुणवत्ता 

यादीच्या आधारे 
पात्र उमेदवाराच्या निवडीने ; 
( क ) ज्यांनी , जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर 
शिक्षक ( प्राथमिक ) या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी 
नाही इतकी अखंड सेवा पूर्ण केली असेल आणि 
सेवाज्येष्ठता व विषयनिहाय मर्यादित विभागीय 
स्पर्धापरीक्षेच्या आधारे तयार केलेली विषयनिहाय 
गुणवत्ता यादी यांच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या 
पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात येईल. 
( २ ) जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार 
नामनिर्देशनाने आणि निवडीद्वारे नेमणुका करण्यात 


येतील . 


( ३ ) नामनिर्देशन , निवड आणि पदोन्नती याद्वारे 
करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण ४०:३०:३० असे 
राहील. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


( ४ ) ( एक ) एकूण मंजूर पदांपैकी भाषा, गणित व 
विज्ञान , सामाजिक शास्त्रे (इतिहास , भूगोल ) या 
विषयांसाठी पदांची विभागणी समप्रमाणात राहील ; 
( दोन ) या खंडाच्या उपखंड ( एक ) मध्ये 

नमूद 

केलेल्या 
विषयांसाठी भरतीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे 
राहील : 
( १ ) भाषा : 


( एक ) इंग्रजी 


५० टक्के 


२० टक्के 


( दोन ) प्रथम भाषा – मराठी, उर्दू इ. 

- ३० टक्के 
( तीन ) द्वितीय भाषा हिंदी 
( २ ) गणित व विज्ञान १०० टक्के 
( ३ ) सामाजिक शास्त्रे इतिहास व भूगोल १०० 


टक्के . 


( जे ) स्तंभ ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हा सेवा ( वर्ग- तीन ) ( दुय्यम शैक्षणिक ) प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक या सेवा 
व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक ८ च्या नोंदीमध्ये स्तंभ ( ३) मधील प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक पदाच्या समोर स्तंभ ( ४ ) 
मधील “ नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती ” या शीर्षाखालील विद्यमान अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती या मजकुराऐवजी, 
पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल 

१ ( अ ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३३ वर्षापेक्षा अधिक नसेल ; आणि 
( दोन ) ज्यांची ५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी प्राथमिक शिक्षक म्हणून अखंड सेवा झाली असेल ; आणि 

( तीन ) ज्यांनी संच मान्यतेनुसार मान्य असलेल्या कोणत्याही विषयातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान 
५० टक्के गुणांसह पदवी धारण केली असेल ; आणि 

( चार ) ज्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एड. अथवा समकक्ष पदवी धारण केली असेल ; आणि 

( पाच ) ज्यांनी निवडीच्या वैध कालावधीत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद ( N.C.T.E. ) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
केंद्र सरकारने किंवा महाराष्ट्र शासनाने आयोजित केलेली शिक्षक पात्रता चाचणी (Teacher Eligibility Test ) उत्तीर्ण 

केली असेल व पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र धारण केले असेल 
अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने ; किंवा 
( ब ) ( एक ) जे या नियमाच्या खंड ( अ) मधील उप- खंड ( दोन ), ( तीन ), ( चार) आणि ( पाच ) मध्ये नमूद 

केलेली 
शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता धारण करीत असतील ; आणि 

( दोन ) ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षक ( पदवीधर ) या पदावर पाच वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा 
पूर्ण केली असेल 
अशा उमेदवारांमधून विषयनिहाय पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीच्या आधारे पात्र उमेदवाराच्या 
निवडीने ; किंवा 

( क ) ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षक ( पदवीधर ) या पदावर पाच वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड सेवा 
पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारांमधून सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने ; 
नेमणूक करण्यात येईल. 
( २) जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार नामनिर्देशनाने आणि निवडीद्वारे नेमणुका करण्यात येतील. 
( ३ ) नामनिर्देशन, निवड आणि पदोन्नती याद्वारे करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण ४०:३०:३० असे राहील . 

( के ) जिल्हा सेवा ( वर्ग- तीन )( दुय्यम शैक्षणिक ) प्राथमिक शाळेतील शिक्षक / अध्यापक या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित 
अनुक्रमांक ९ च्या नोंदीमध्ये, स्तंभ ( ३) मधील ( एक ) प्राथमिक शाळा शिक्षक ( दोन ) प्राथमिक शाळा अध्यापक पदाच्या समोर , 


२३ 


• 


; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 
स्तंभ ( ४ ) मधील “ नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती ” या शीर्षाखालील विद्यमान अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती या 
मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या सेवेत नसून ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल ; आणि 
( दोन ) ( अ ) ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा 
किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षणशास्त्रातील दोन वर्षांची 
पदविका ( डी.टी.एड. ) उत्तीर्ण केली असेल ; किंवा 

( ब) ज्यांनी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद ( National Council for Teacher Education) अन्वये घटीत केलेल्या 
अधिनियम , मानके व कार्यपद्धती विनियम २००२ ( Regulation, Norms and Procedure ) Regulation, २००२ नुसार 
कोणत्याही मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ४५ टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक शालान्त किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण केली 
असेल आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेची प्राथमिक शिक्षण शास्त्रातील दोन वर्षांची पदविका उत्तीर्ण केली असेल ; 
किंव 

( क ) मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक शालान्त किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण केली 
असेल आणि चार वर्षीय प्राथमिक शिक्षणशास्त्र पदवी ( Bachelor of Elementary Education) उत्तीर्ण केली असेल; 
किंवा 

( ड ) ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त मंडळाची किमान ५० टक्के गुणांसह उच्च माध्यमिक शालान्त किंवा समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेची २ वर्षांची शिक्षक शिक्षण पदविका (विशेष शिक्षण ) 
उत्तीर्ण केली असेल ; किंवा 

ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेची २ वर्षांची शिक्षक 
शिक्षण पदविका उत्तीर्ण केली असेल , किंवा 

( फ ) ज्यांनी शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक टीसीएम . २००९ / ३६ / ० ९ / माशि . ४ , दिनांक १० 
जून २०१० अन्वये उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा प्रमाणपत्राच्या ( एम.सी.व्ही.सी.) शाखेअंतर्गत कृषी गटातील उद्यानविज्ञा 
व पीक शास्त्र परीक्षा ( Horticulture and Crop Science ) आणि आरोग्य व वैद्यकीय सेवा गटातील बाल संगोपन व 
शालेयपूर्व व्यवस्थापन ( Crench and Pre School Management ) परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल आणि कोणत्याही 
मान्यताप्राप्त संस्थेची शिक्षणशास्त्रातील दोन वर्षांची पदविका उत्तीर्ण केली असेल ; आणि 

( तीन ) ज्यांनी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद ( NCTE ) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार केंद्र सरकार किंवा महाराष्ट्र 
शासनाने आयोजित केलेली शिक्षक पात्रता चाचणी ( Teacher Eligibility Test ) उत्तीर्ण केली असेल ; 

( चार ) ज्यांनी सामाईक प्रवेश चाचणी उत्तीर्ण केली असेल . 
अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने नेमणूक करण्यात यईल . 

( ल ) जिल्हा सेवा ( वर्ग तीन) ( दुय्यम शैक्षणिक ) माध्यमिक शाळेतील स्नातकेतर हिंदी शिक्षक या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित 
अनुक्रमांक १२ मधील नोंदी वगळण्यात येतील . 

( म) जिल्हा सेवा ( वर्ग तीन ) ( दुय्यम शैक्षणिक ) पूर्व माध्यमिक शाळा विभागातील मुख्याध्यापक या सेवा व संवर्गाच्या 
संबंधित अनुक्रमांक १४ मधील नोंदी वगळण्यात येतील . 

( न ) जिल्हा सेवा ( वर्ग तीन ) ( दुय्यम शैक्षणिक ) माध्यमिक शाळेच्या पूर्व माध्यमिक विभागातील सहायक अध्यापक व 
सहायक अध्यापिका या सेवा व संवर्गाच्या संबंधित अनुक्रमांक १५ च्या नोंदीऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

“ १५ जिल्हा सेवा ( वर्ग तीन ) प्रशिक्षित पदविधर शिक्षक १. ( अ) ( एक ) जे आधीपासून जिल्हा परिषदेच्या 
( दुय्यम शैक्षणिक ) ( प्राथमिक ) 

सेवेत नसून ज्यांचे वय ३३ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल , 
माध्यमिक शाळेच्या 

आणि 
पूर्व माध्यमिक 

( दोन ) ज्यांनी, संबंधित पदासाठी विशिष्ट विषयातील 
विभागातील सहायक 

कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची किमान 
अध्यापक व सहायक 

५० टक्के गुणांसह पदवी धारण केली असेल, 
अध्यापिका 

आणि 
( तीन ) ज्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एड. 
अथवा समकक्ष पदवी धारण केली असेल ; अशा 
उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९३६ 

( ब ) ( एक ) ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक 
शिक्षक या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी 
अखंड सेवा पूर्ण केली असेल ; आणि 
( दोन ) ज्यांनी या नियमातील खंड ( अ ) मधील उप 
खंड (दोन ) आणि ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक 
आणि व्यावसायिक अर्हता धारण केली असेल ; 
अशा उमेदवारांमधून , विषयनिहाय मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षेच्या आधारे तयार केलेल्या गुणवत्ता 
यादीच्या आधारे पात्र उमेदवारांच्या निवडीने ; 
( क ) ( एक ) ज्यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक 
शिक्षक पदावर किमान ३ वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी 
अखंड सेवा पूर्ण केली असेल ; आणि 
( दोन ) ज्यांनी या नियमातील खंड ( अ ) मधील उप 
खंड (दोन ) आणि ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक 
आणि व्यावसायिक अर्हता धारण केली असेल अशा 
उमेदवारांमधून सेवाज्येष्ठता व विषयनिहाय यादी यांच्या 
आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने ; 
नेमणूक करण्यात येईल . 
२. जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार 
नामनिर्देशनाने आणि निवडीद्वारे नेमणुका करण्यात 
येतील. 
३. नामनिर्देशन , निवड आणि पदोन्नती याद्वारे 
करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण ४०:३०:३० असे 
राहील. 
४. ( एक ) एकूण मंजूर पदांपैकी भाषा, गणित व 
विज्ञान सामाजिक शास्त्रे (इतिहास , भूगोल ) या 
विषयांसाठी पदांची विभागणी समप्रमाणात राहील 
(दोन) या खंडाच्या उपखंड ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या 
विषयांसाठी भरतीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे 
राहील 
भाषा- इंग्रजी १०० टक्के 
गणित व विज्ञान 
सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व भूगोल ) 


.. 


: 


१०० टक्के 


१०० टक्के 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


सु . र. सुर्वे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


२५ 


RURAL DEVELOPMENT AND 
WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 -Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001, Dated the September 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. The following draft of rules further to amend theMaharashtra ZillaParishads District 
Services (Recruitment ) Rules, 1967, which the Government of Maharashtra proposes to make in 
exercise of the powers conferred by clause ( xxxix ) of sub - section ( 2 ) of section 274 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962) and of all other 
powers enabling in that behalf, is hereby published as required by sub - section (3 ) of section 274 of 
the said Act , for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on 
or after the * day of * 2013 . 

2 . Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary ( Rural 
Development and Panchayat Raj), Rural Development and Water Conservation Department, 
Bandhkam Bhavan , 25 ,Marzanban Path , Fort,Mumbai 400 001, from any person with respect to 
the said draft before the aforesaid date will be considered by the Government. 

DRAFT RULES 
No. In exercise of the powers conferred by clause ( xxxix ) of sub - section ( 2 ) of section 274 
of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah.V of 1962) and of all 
other powers enabling in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following 
rules further to amend the Maharashtra Zilla Parishads District Services (Recruitment) Rules , 
1967 , the same having been previously published as required by sub -section ( 3) of section 274 of 
the said Act , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Zilla Parishads District Services (Recruitment) 
(** Amendment) Rules , 2013 . 

2. In APPENDIX IV appended to the Maharashtra Zilla Parishads District Services 
(Recruitment) Rules ,1967, 

( 1 ) in (Part I ) , 

( A ) entry at serial number 1, relating to the Service and Cadre of the District 
Technical Service (Class III) (Educational) Grade- I, shall be deleted ; 

( B ) in entry at serial number 2 , relating to the Service and Cadre of the District 
Technical Service (Class III) ( Educational ) Grade -II , — 

(I) in column ( 3), under the heading “ post” , for the existing brackets, letters and 
words, 

" (i ) Extension Officer ( Education ). 
( ii ) Assistant Education Officer . 

(iii ) Senior Assistant Deputy Educational inspector”, the following words 
shall be substituted , namely : 

" Extension Officer (Education )" ; 
( II) in column ( 4 ), under the heading “ Qualifications for and methods of 
appointment” , for the existing qualifications and methods of appointment, the 
following shall be substituted , namely : 
“ 1. Appointment shall be made eitherby , 
( a ) nomination from amongst candidates who, 

(i) unless already in the service of the Zilla Parishad are not more than 
36 years of age ; and 


भाग चार - ब -४ 


PE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


(ii ) possess B. A.or B.Com . or B.Sc. degree of any recognised University 
with minimum fifty per cent marks ; and 

(iii ) possess B.Ed, or an equivalent degree of a recognised university 
with minimum fifty per cent marks; and 

(iv ) possess at least 3 years teaching or administrative experience on the 
Government approved post , in recognized institution , either in Primary School 
or Secondary School or Higher Secondary School or D.Ed.College ; or 

(b ) selection of a suitable candidate on the basis of merit list prepared on 
the basis of Limited Departmental Competitive Examination from amongst the 
candidates who , 

(i) are from the cadre of Primary Teachers or Secondary Teachers or 
Kendra Pramukh ( Secondary ) or Head Master ( Primary ); and 

( ii) possessing the educational and professional qualification 
mentioned in sub -clauses (ii), (iii) and (iv ) of clause ( a ) of this rule ; and 

(iii) possess not less than 3 years continuous service on the post of 
teacher either in Zilla Parishad or Municipal Council or Municipality ; or 

(c) promotion of a suitable candidate on the basis of common seniority of 
Zilla Parishad , Municipal Council and Municipality teachers subject to fitness 
from amongst the candidates , 

( i ) who possess the educational and professional qualification 
mentioned in sub - clauses (ii), ( iii ) and (iv ) of clause (a ) of this rule; and 

(ii ) possess at least three years continuous service either in Zilla 
Parishad or Municipal Council or Municipality . 
2. Appointments by nomination and selections shall be made as per the 
recommendations of the District Selection Committee . 

3. Appointments by nomination , selection and promotion shall be made in the 
ratio of 50:25:25 , respectively.” ; 

(C ) entry at serial number 3 , relating to the Services and Cadre of the District 
Technical Service (Class - III) (Educational) Grade- III, shall be deleted ; 

( D ) entry at serial number 5 , relating to the Services and Cadre of the District 
Service (Class III) ( Subordinate Educational) Grade- I, shall be deleted ; 

( E ) entry at serial number 8 , relating to the Services and Cadre of the District 
Service (Class III) (Subordinate Educational) Grade- II, shall be deleted ; 
( 2 ) in (Part II ) , 

( A ) in entry at serial number 1, relating to the Service and Cadre of the District 
Technical Service ( Class III) (Educational) Head Master / Mistresses in Higher Secondary 
Schools mentioned in column (2 ), against the post of (i) Head Master in Secondary School 
(ii) Head Mistress in Secondary School, in column ( 3 ), under the heading of “ Qualification ” 
for and methods of appointment” in column (4 ) for the existing qualifications and methods 
of appointment , the following shall be substituted , namely :" 

" 1. Appointment shall be made by promotion of a suitable candidate on the basis 
of common seniority and subject to the fitness from amongst the candidates - 

(i) who are trained graduate teachers of Zilla Parishad or Zilla Parishad 
( Ex -Government) in District Technical Service (Class III) (Education ), having not 
less than 5 years continuous service ; or ( ii ) who are Extension Officer (Education ), 
possess B.Ed. or equivalent qualification and having not less than 5 years continuous 
teaching experience " ; 

( B ) in entry at serial number 2 , relating to the Service and Cadre of the District 
Technical Service ( Class III) (Educational) Lecturers in Higher Secondary Schools 
mentioned in column (2 ), against the post of Teachers in Higher Secondary Schools 
( Junior Colleges) in column ( 3 ), under the heading- “ Qualification for and methods of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५/ पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


२७ 


appointment”, in column (4 ), for the existing qualification and methods of appointment , 
the following shall be substituted , namely : 
“ 1. Appointment shall be made either by, — 
(a ) nomination from amongst candidates who , 

(i) unless already in the service of the Zilla Parishad are not more than 33 
years of age ; and 

( ii ) possess the Bachelor s degree of any recognised University , as per the 
set of approved subject with not less than 50 % marks; and 

(iii) possess B.Ed. or equivalent degree of any recognised university : 

Provided that, the candidate must possess a degree in physical education 
with 50 % marks and possess M.P.Ed degree; or possess M. A. degree and 
M.Ed. ( Physical) with 50 % marks : 

Provided further that the candidate, who possess M. A. degree in particular 
subject , shall have 50 % workload in his respective subject and physical 
education ; 

(b ) selection of a suitable candidate on the basis of merit list prepared on the 
basis of subjectwise Limited Departmental Competitive Examination from amongst 
the candidates who possess minimum three years continuous service as Secondary 
School Teacher ; 

2. Appointments by nomination and selection shall be made as per the 
recommendations of the District Selection Committee . 

3. Appointments by nomination and selection shall be made in the ratio of 75:25 ." ; 
(C ) entry at serial number 3 , relating to the Services and Cadre of the District Technical 
Service (Class III) (Educational) School Counsellors shall be deleted ; 

( D ) entry at serial number 4 , relating to the services and cadre of the District Technical 
Service (Class III) (Educational), Assistant Teachers , the following shall be substituted , 
namely : 
District Technical Trained Graduate 1. Appointment shall be made either by , 
Services ( Class - III) Teacher 

(a ) nomination from amongst candidates who , 
(Educational) ( Secondary) 

( i) unless already in service of Zilla Parishad 
Teachers . 

are not more than 33 years of 

age ; 

and 
( ii ) possess the Bachelor s degree of any recognised 
university as per the set of approved subject with not less 
than 50 % marks ; and 

(iii ) possess B.Ed. or an equivalent degree of 
recognized University ; 

(6 ) subjectwise promotion of a suitable candidate on the 
basis of seniority subject to the fitness from amongst the 
candidates who have not less than three years continuous 
regular service in the post of trained graduate teacher 
(Primary ) in Higher Primary School of Zilla Parishad : 

Provided that, if subjectwise trained teachers are not 
available from cadre of trained graduate teachers ( Primary ) for 
promotion in respective year, then such posts shall be filled 
up by nomination . 
2. Appointment by nomination shall be made on the 
recommendation of the District Selection Committee. 
3. Appointments by nomination and promotion shall be made 
in the ratio of 50:50 ." ; 


“ 4 . 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 

ते 

बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 
(E ) in entry at serial number 5 , relating to the Service and cadre of the District Technical 
service ( class III ) (Educational), Drawing Teachers / Masters mentioned in column ( 2 ), against 
the post of Drawing Teacher / Master in column ( 3 ), under the heading “ qualification for and 
methods of appointment” mentioned in column ( 4 ), for the existing qualification and methods of 
appointment, the following shall be substituted , namely : 

“ 1. Appointment shall be made by nomination through common Entrance Test from amongst 
candidates who, 

( i) unless already in the service of Zilla Parishad are not more than 35 years of age ; and 

(ii) possess the certificate of Art Master or equivalent certificate which has been 
recognized by the state Government as equivalent to such certificate, and 

(iii) passed the Teacher Eligibility Test conducted by the Central Government or the 
State Government of Maharashtra as per the guidelines of National Council for Teacher 
Education (NCTE ). " ; 

( F ) entry at serial No. 6 , relating to the Services and cadre of the District Technical Service 
( Class - III) ( Educational), Language teacher including Graduate Hindi Teachers shall be deleted ; 

(G ) entry at serial No. 7 , relating to the Services and cadre of the District Technical Service 
(Class -III) (Education ), Domestic Science Masters /Mistresses shall be deleted . 

( H ) in entry at serial No, 7A , relating to the Services and cadre of the District Technical 
Service (Class- III) (Educational), Shorthand , Typewriting Instructor mentioned in column ( 2), 
against the post of shorthand and Typewriting Instructor in column ( 3 ), under the heading 

qualification for and methods of appointment” mentioned in column ( 4 ) , for the existing 
qualification and methods of appointment, the following shall be substituted , namely : 
“ 1. Appointment shall be made by nomination from amongst candidates who , 

(i) unless already in the service of Zilla Parishad , are not more than 33 years of age; and 
( ii ) possess the Ssecondary School Examination Certificate or equivalent, and 

(iii) possess a Certificate of Shorthand Examination with speed not less than 100 w.p.m. 
in Marathi or English and certificate of Typewriting Examination with speed not less 
than 40 w.p.m.in Marathi or English , as required by the Commissioner Bureau ofGovernment 
Examinations or Bureau of Maharashtra State Examination or Maharashtra State 
Examination Council." ; 

( I) after entry at serial number 7A , the following entry shall be inserted , namely : 
“ 7B District Service Kendra Pramukh 1. Appointment shall be made either by , 
( Class- III ) 

( a ) nomination from amongst candidates who, 
( Secondary 

(i) unless already in the service of Zilla Parishad , are 
Educational) Head 

not more than 36 years of age ; and 
Master of Primary 

( ii) Possesses the Bachelors Degree of any recognized 
School. 

University in related subject with not less than 50 % 
marks ; and Possesses B.Ed. or equivalent degree of 
recognised university ; and 

( iii) possesses not less than three years Teaching or 
Administrative experience on Government approved 
post,which is sanctioned by the Competent Authority , in 
recognized institutions either in primary school or in 
secondary school or higher secondary school or D.Ed. 
college or any other college ; 

(6 ) selection of a suitable candidate on the basis ofmerit 
list prepared on the basis of subjectwise Limited Departmental 
competitive Examination from amongst candidates who , 

(i) possesses the educational and professional 
qualification mentioned in sub -clauses (ii ) and ( iii ) of clause 
( a ) of this rule ; and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


२ ९ 


( ii) completed not less than three years continuous 
service in Zilla Parishad on the post of Trained Graduate 
Teacher ( primary ) ; 

( c ) Promotion of a suitable candidate on the basis of 
seniority and subjectwise meritlist prepared on the basis of 
subjectwise Limited Departmental Competitive Examination 
and who has completed not less than three years continuous 
service on post of Trained Graduate Teacher (Primary ) in Zilla 
Parishad . 
2. Appointment by nomination and selection shall be made as 
per the recommendation of the District Selection Committee . 
3. Appointmentby nomination , selection and promotion shall 
be made in the ratio of 40:30:30 . 
4. (i) The total sanctioned posts shall be equally divided in 
the subjects ofMathematics and Science, Languages and Social 
Science (History and Geography ); 

(ii ) the ratio of recruitment for subjects mentioned in 
sub - clause (i) of this clause , are as under , 

( I) Language 

(i) English -50 % ; 
(ii) First Language Marathi, Urdu etc. 30 % ; 

(iii ) Second Language Hindi- 20 % 
( II) Mathematics and Science- 100 % 

( III ) Social Science (History and Geography)- 100 % .” ; 
( J ) entry at serial number 8 , relating to the services and cadre of the District service (Class III) 
( subordinate Educational) Head Masters in primary schools mentioned in column ( 2), against the 
post of Head Master in Primary School in column ( 3), under the heading “ Qualification for and 
methods of appointments ” , mentioned in column ( 4 ), for the existing qualifications and methods of 
appointment the followings hall be substituted , namely : 
“ 1. Appointment shall be made either by 
(a ) nomination from amongst candidates who , 

(i) unless already in the service of Zilla Parishad are not more than 33 years of age ; and 

(ii ) possesses not less than five years continuous service on the post of primary 
Teacher ; and 

(iii) possess the Bachelor s Degree of any recognised university in related subject 
with not less than 50 % marks in any of the set of approved subject ; and 

(iv ) possess B.Ed. or an equivalent degree of recognized university and 

(v ) possesses the Teacher Eligibility Test certificate, conducted by Central 
Government or the Government of Maharashtra as per the guidelines of the National 
Council for Teacher Education (NCTE ), during valid period of selection ; or 

( 6 ) selection of a suitable candidate on the basis of merit list prepared on the basis of 
subjectwise Limited Departmental Competitive Examination from amongst the candidates 
who , 

(i) possesses the educational and professional qualification mentioned in sub - clause 
( ii ), ( iii), (iv ) and (v ) of clause (a ) of this rule; and 

(ii) completed not less than five years continuous service in Zilla Parishad , on the 
post of Primary Teacher (Graduate ), or 

(c ) promotion of a suitable candidate on the basis of seniority amongst the candidates 
who has completed not less than five years continuous service in Zilla Parishad on the 

post of Primary Teacher ( Graduate ). 
2. Appointment by nomination and selection shall be made as per the recommendation of 
the District Selection Committee , 


; 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 

ते 

बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 
3. Appointment by nomination , selection and promotion shall bemade in the ratio of 40:30:30."; 

( K ) entry at serial number 9 , relating to the services and cadre of the District Service (Class 
III) (Subordinate Educational) Primary School Teacher / Masters mentioned in column ( 2 ), against 
the post of (i) Primary school teacher ( ii ) Primary School Master in column ( 3) under the heading 
“ Qualification for and methods of appointments”, in column (4 ), for the existing qualifications and 
methods of appointment the following shall be substituted namely : 
“ 1. Appointment shall be made by nomination from amongst the candidates who , 

(i) unless already in the service of Zilla Parishad are not more than 33 years of age ; and 

(ii ) (a ) possesses Higher Secondary School Certificate or equivalent of any recognized 
Board with not less than 50 % marks ; and possesses two years Diploma in Primary Teaching 
Education of any recognized Institution ; or 

(b ) possesses Higher secondary school certificate or equivalent examination of any 
recognized Board , constituted under the National Council for Teacher Education 
(regulation , norms and procedures) Regulation 2002 , with not less than 45 % marks ; and 
possesses two years Diploma in Primary Teaching Education of any recognized 
institution ; or 

( c ) possesses Higher Secondary School Certificate or equivalent examination of any 
recognized Board with not less than 50 % marks ; and possesses four years Degree in 
Elementary education i.e. Bachelor of Elementary Education ; or 

(d ) possesses Higher secondary school certificate or equivalent examination of any 
recognized Board with not less than 50 % marks; and possesses two years Diploma in 
Teaching Education (Special Education ) of any recognized institution ; or 

(e ) possesses degree of any recognized University and possesses two years diploma 
in Teaching Education of any recognized institution ; or 

(f) have passed Horticulture and Crop Science examination in the group of Agriculture, 
and crench and Pre -school Management Examination in the group of Health and Medical 
Services , under the branch of Higher Secondary School Certificate (MCVC ) as per the 
Government Resolution school Education and Sports Department , No. TCM- 2009/ 36 /09 / 
MASHI-4 dated the 10th June of 2010 and possesses two years diploma in Teaching 
Education of any recognized institution ; and 

(iii) passed the Teacher Eligibility Test conducted by central Government or the 
Government of Maharashtra as per the guidelines of National Council for Teacher Education 
(NCTE ), 

( iv ) appointments by nomination shall be made amongst the candidates, who passed the 
Common Entrance Test ." ; 

( L ) in entry at serial number 12 , relating to the services and cadre of the District Service 
( Class III), (Subordinate Educational), Non - graduate Hindi Teachers in Secondary Schools, shall 
be deleted , 

( M ) in entry at serial number 14 , relating to the services and cadre of the District Service 
(Class III) ( Subordinate Educational) Head Master in middle School Departments , shall be deleted . 

( N ) In entry at serial numbe15 , relating to the services and cadre of the District Service (Class 
III) ( Subordinate Educational) AssistantMasters and Assistant Mistresses in Middle Departments 
of High school, the following shall be substituted namely : 
“ 15 District Services Trained Graduate 1. Appointment shall be made either by, 
(Class III ) 

Teacher (Primary ) (a ) nomination from amongst the candidates who , 
(Subordinate 

(i) unless already in the service of Zilla 
Educational), 

Parishad , are not more than 33 Years of 

age ; and 
AssistantMasters 

( ii) Possesses the Bachelor s Degree of any 
and Assistant 

recognized University with not less than 50 % marks 
Mistresses in 

in particular subject for the concerned Post ; and 
Middle Department 

(iii ) Possesses Bachelors of Education or 
of High Schools. 

Equivalent degree of any recognized university ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १ ९ ३६ 


३१ 


(6 ) selection of a suitable candidate on the basis ofmerit 
list Prepared on the basis of subjectwise Post through Limited 
Departmental Competitive Examination from amongst the 
candidates who, 

(i) has completed not less than three years 
.continuous service in Zilla Parishad on the Post of 
Primary Teacher; and 

( ii ) Possesses educational qualification mentioned in 
sub - classes ( ii ) and (iii ) of clause ( a ) of this rule ; 

( c ) Promotion of a suitable candidate on the basis of 
seniority and subject wise amongst the candidates who, 

(i) has completed not less than three years 
continuous service in Zilla Parishad , on the Post of 
Primary teacher ; and 

(ii ) possesses educational qualification mentioned in 
sub - classes (ii) and ( iii) of clause ( a ) of this rule ; 
2. Appointment by nomination and selection shall be made 
as per the recommendation of the District Selection 
Committee . 
3. Appointment by nomination , selection and promotion shall 
be made in the ratio of 40:30:30 . 
4 . (i) the total sanctioned posts shall be equally divided in the 
subjects of Mathematics and Science , Languages , and Social 
Science (History and Geography) ; 

( ii) the ratio of recruitment for subjects mentioned in 
sub -clause (i) of this clause , are as under : 

Language-English- 100 % 
Mathematics and science 100 % 
Social Science (History and Geography ) 100 % ." . 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S.R.SURVE , 
Deputy Secretary to Government. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार, जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


१३० 


गुरुवार , सप्टेंबर २६ , २०१३ / अश्विन ४ , शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक एफएसटी . ०८ / १३/ प्र.क्र . ३९ ४ / फ -४. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याबाबतीत 
करण्यात आलेले सर्वविद्यमान नियम , आदेश किंवा विलेख यांचे अधिक्रमण करून सदर अधिनियमातील कलम ७ नुसार या अधिनियमाच्या , 
प्रयोजनासाठी वन विभागाच्या अधिकारीतेतील क्षेत्रिय कार्यालयामधील गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी 
सक्षम असणारे प्राधिकारी याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


कर्मचाऱ्यांचा गट 


कलम ३ नुसार सर्वसाधारण बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग ), महाराष्ट्र 

नागपूर . 


राज्य , 


( १ ) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य , 
नागपूर 

यांच्या कार्यालयातील गट क व गट ड मधील सर्व 
कर्मचारी . 
( २ ) गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरवृत्तीय बदल्या 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन- दुय्यम संवर्ग) , महाराष्ट्र 
राज्य , नागपूर . 
उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) /विभागीय वन अधिकारी ( कार्यात्मक ) / 
स्वतंत्र उप विभागीय वन अधिकारी (विभाग स्तरावर ). 


( ३ ) वरील ( १) येथील कार्यालया व्यतिरिक्त गट- क व गट - ड 

मधील सर्व कर्मचारी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नं . मा . शिलवंत . 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


३३ 


१३१ 


शुक्रवार , सप्टेंबर २७, २०१३ / अश्विन ५ , शके १९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० सप्टेंबर २०१३ 


. 


अधिसूचना 


मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम १९ ५८ . 

क्रमांक खाक्षेस. २००८ / प्र.क्र . १५१/रस्ते ९. - मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ (१ ९ ५८ चा मुंबई ६५ ) यांच्या कलम २० ची 
पोट -कलमे (१- अ), (१- ब) , (१- क ), (१- ड ) आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर 
करून यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली पथकर अधिसूचना क्रमांक खाक्षेस -२००८ / प्र.क्र .१५१/ रस्ते -९, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१२ अधिक्रमित करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” या योजनेतून मे. कल्याण इन्फ्राटेक प्रायव्हेट 
लिमिटेड [मे. केटी कन्स्ट्रक्शन ( इंडिया) लिमिटेड व कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( संयुक्त समूह ) यांची विशेष प्रयोजन संस्था ] यांचेकडून 
नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक-निफाड- औरंगाबाद , ( भाग - नाशिक ते नाशिक जिल्हा हद्द ) राज्य महामार्ग क्रमांक ३० चे किलोमीटर १५५/३०० ते १७ ९ / 
०० व किलोमीटर २३५/०० ते २५१/३०० या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या 
मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक 
२३ सप्टेंबर २०१३ पासून २२ डिसेंबर २०१३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी नाशिक-निफाड - औरंगाबाद , राज्य महामार्ग क्रमांक ३० रस्त्यावर शिलापूर 
गावाजवळ किलोमीटर १५७/६०० व अंदरसुल गावाजवळ किलोमीटर २४१/६०० मध्ये बांधण्यात आलेल्या पथकर शुल्क वसुली स्थानकावर पथकर 
शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अनु. क्र . 


वाहनांचा प्रकार 


पथकर प्रतिफेरीचे दर 

( रुपये ) 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


२३ सप्टेंबर २०१३ ते 

२२ डिसेंबर २०१३ 
मोटार सायकल, स्कूटर , मोपेड आणि तत्सम दुचाकी वाहने, तीन आसनी प्रवासी रिक्षा 

पथकर नाही . 
रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने , 
( अ) कार , जीप, वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी रिक्षा, टाटा सूमो, ट्रॅक्स , 

३०.०० 
कमांडर व इतर तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमतेपर्यंत ). 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी 

५५.०० 
क्षमतेपर्यंत ) आणि अनुक्रमांक ३ व ४ येथे नमूद केलेले वाहन वगळून इतर वाहने . 
३ ट्रक , बस. 

११०.०० 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद 

१८०.०० 
केलेले ट्रक वगळून ३ आसांची अवजड वाहने. 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये नमूद 

२७०.०० 
केलेली वाहने वगळून, जसे ट्रक -ट्रेलर, तीन पेक्षा अधिक आसांची वाहने इत्यादी. 
१ . खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 

(१) भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अतिमहत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 
वाहने . 


४ 


भाग चार - ब -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४ , शके १ ९३६ 


२ . 


३ . 


( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य . 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ६) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ८ ) रुग्णवाहिका. 
( ९ ) शववाहिका. 
( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 

पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर शुल्क 
वसुलीची संगणकिकृत पावती देण्यात यावी. 

शासन पत्र क्र . खाक्षेस -२०१२/ प्र.क्र . ३३/ रस्ते -९, दिनांक १३ जुलै २०१२ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना 
दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. 

वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क मे . कल्याण 
इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड [ मे. केटी कन्स्ट्रक्शन ( इंडिया) लिमिटेड व मे . कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ( संयुक्त समूह ) यांची विशेष प्रयोजन 
संस्था] यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
टीप . – पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे 

सूट देण्यात येईल 
( अ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ब ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( क ) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनांच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट व अडीच 

पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 
( ड ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 
( इ ) पथकर नाक्यापासून ५ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासाची तरतूद ( वरील वाहन 

प्रकार अ.क्र . ३, ४ व ५ वगळून ) करण्यात यावी. ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ) सदर सवलतीसाठी 
स्थानिक रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेत : 
( १ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी. 
( २ ) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवाशी असल्याबाबत 

रेशन कार्डाचा पुरावा देणे आवश्यक राहील. 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


म . न . डेकाटे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ /पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


३५ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 20th September 2013 


NOTIFICATION 


BOMBAY MOTOR VEHICLES Tax Act, 1958 . 

No. PSP- 2008 /CR - 151/Road - 9. — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), 
( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958 (Bom . LXV 
of 1958 ), and in supersession of the Government Notification PSP -2008 /CR - 151/ Road -9 , dated the 
15th February 2012 , and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby declares that toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in 
column ( 2 ) of the Schedule appended hereto and on the trailers drawn by such motor vehicles , 
passing over the section of Nashik -Niphad - Aurangabad Road , (section -Nashik to District border ), 
State Highway Number 30 , from kilometer 155/300 to 179/00 and kilometer 235/00 to 251/300 , in 
Nashik District under “ Built, Operate and Transfer (BOT) Scheme” by M /s . Kalyan Infratech 
Private Limited (S. P. V. of M /s . Keti Construction ( India ) Limited and M /s . Kalyan Toll 
Infrastructure Limited ( Joint Venture ), at the rate and for the periods specified against each of 
the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule , with effect from the 23rd September 
2013 to 22nd December 2013 at the toll fee collection centres constructed in kilometer 157/600 
near Shilapur and in kilometer 241/600 near Andersul on Nashik -Niphad - Aurangabad Road , State 
Highway Number 30 . 

Schedule 


Particulars of motor vehicles 


Rate of toll in rupees 


Serial 
Number 

( 1) 


per trip 

( 3 ) 


( 2 ) 


1 


23rd September 2013 to 

22nd December 2013 
Scooter, Motor Cycle, Moped or any other two wheeler, Tractor and 

NIL 
tractor with unladen trolley , Auto - Rickshaw permitted to carry 

three passangers, excluding driver. 
2 Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), — 
(A ) Car , Jeep , (having carriage capacity upto twelve passengers, 

30.00 
excluding driver ), such as Tata Sumo, Trax , Commander , six seater 

Rickshaw ( tum - tum ) etc. 
( B ) Mini bus or any other similar vehicles (having carriage capacity of 

55.00 
more than twelve and upto twenty passengers , excluding driver) and 
goods carriage vehicles except vehicles included in entries at serial 

numbers 1, 3 and 4 . 
3 Trucks, Buses . 

110.00 
Heavy goods vehicles and heavy passanger Motor Vehicles as defined in 

180.00 
the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) such as three Axel vehicles 

and except vehicles covered by the entries at serial number 3. 
5 Heavy goods vehicles and heavy passanger Motor Vehicles as defined in 

270.00 
the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) such as truck -trailer 
combination , multi Axel vehicles having more than three axel and 

except vehicles covered by the entries at serial number 3 and 4 . 
1. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

(i) VVIP vehicles carrying or President of India Vice - President of India , Governor of States , 
Public Represntatives entitle for red lamp on their vechicles. 

( ii ) Vehicle carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly 
and Maharashtra Legislative Council. 


भाग चार - ब -६ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 

ते 

बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५/ पौष १८-२४, शके १९३६ 
( iii ) Vehicle carrying Ex-Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra , 

Legislative Council and Parliment. 
(iv ) State and Central Government Vehicles . 
(v ) Defence Vehicles . 
( vi ) Police Department Vehicles . 
( vii) Posts and Telegraphs Department Vehicles . 
(viii) Ambulances . 


(ix ) Hearses . 


(x ) Fire Brigade Vehicles . 


2. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of the Toll Station . A Computerised toll fee receipt shall be passed on each and every 
occasion of recovery of toll. 


3. Electronic Display Board shall be install in vicinity of toll station as per Government 
letter No. PSP - 2012 /C.R.-33 /Road - 9 /dated the 13th July 2012 . 


For the purpose of this notification , M / s. Kalyan Infratech Private Limited (S. P. V. of M /s . 
Keti Construction (India ) Limited and M / s. Kalyan Toll Infrastructure Limited ( Joint Venture ) is 
authorised to collect and retain the amount of toll fee at above mentioned toll collection centers . 


Notes. — Concessions in rates of toll are as given below , namely : 
( a ) 10 per cent. rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupens in 

advance . 
(6 ) 20 per cent. rebate will be given to the purchaser of booklet containing 100 coupens in 

advance . 
(c ) For frequently travelling vehicles , return and daily pass will be 1.5 time and 2.5 time of 

their respective one way travel rates . Return journy pass and daily pass will be valid up 

to 12-00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
( d ) Rates of monthly pass will be 50 times of their respective one-way travel rates. 
(e ) The monthly pass concession shall be given to the local vehicle ( except for types of 

vehicles mentioned in Sr. No. 3 , 4 and 5 ) within radius of 5.00 kilometer from the toll 
station and shall be cherged 10 time of single journy rate subject to the following 
conditions. ( This concession will be for valid only for only own vehicles ) For local vehicles, 
norms given below should be adopted . - 
(i) The vehicle shall be registered within that area . 
(ii) If it is not so then the owner shall given proof of residencey by producing ration 

card . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


३७ 


१३२ 


मंगळवार , ऑक्टोबर १, २०१३ / आश्विन ९, शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 


क्रमांक मुद्रांक . २०१२ / ६ ९२ / प्र.क्र . २३७/ म - १. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १९ ५८ चा अधिनियम क्र . ६० ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त 
आदेश असा करण्यात येईल ) मधील कलम ६ ९ च्या पोट- कलम ( २ ) च्या खंड (१ ) द्वारे प्रदान केलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या 
अन्य अधिकारांचा वापर करून , शासन याद्वारे मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे खरे बाजारमूल्य निश्चिती ) नियम , १९९ ५ ला सुधारणा करून खालीलप्रमाणे 
नियम करीत आहे 


: 


१ . 


२ . 


या नियमास मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे खरे बाजारमूल्य निश्चिती ) ( सुधारणा) नियम, २०१३ असे संबोधण्यात येईल . 
मुंबई मुद्रांक (मिळकतीचे खरे बाजारमूल्य निश्चिती) नियम , १ ९९ ५ मधील नियम ४ मधील खंड ६ मध्ये, — 
(१ ) पहिल्या परंतुकानंतर खालील परंतुक ज्यादा दाखल करण्यात येईल : 

" परंतु आणखी असे की , जर मालमत्ता शासनाकडून , निमशासकीय मंडळाकडून किंवा शासकीय उपक्रमाकडून किंवा 
स्थानिक प्राधिकरणाकडून खरेदी किंवा संपादित किंवा ताब्यात घेतली असेल तर विलेखात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त 
संस्थांकडून प्रतिलाभार्थ / मोबदला 

म्हणून निर्धारित केलेले 

मूल्य हे विषयवस्तू असलेल्या मालमत्तेचे वास्तविक बाजारमूल्य 


. 


असेल . ”; 


( २ ) विद्यमान दुसऱ्या परंतुकात “ आणखी असे की ” या शब्दाऐवजी “ परंतु तसेच ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात यावेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश नार्वेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -६ अ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४ , शके १ ९३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 30th September 2013 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA STAMP ACT . 


No. Mudrank . 2012 /692 /C.R . 237 /M - 1. - In exercise of the powers conferred by clause ( 2 ) of 
sub - section ( 1 ) of section 69 of the Maharashtra Stamp Act (Act No. LX of 1958 ), and of all other 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following 
rules further to amend the Bombay Stamp (Determination of True Market Value of Property ) 
Rules , 1995 , as follows namely : 

1. These rules may be called the Bombay Stamp (Determination of True Market Value 
of Property ) ( Amendment) Rules , 2013 . 

2. In rule 4 of the Bombay Stamp (Determination of True Market Value of Property ) 
Rules , 1995 , in clause (6 ), 

(i) after the first proviso , the following proviso shall be inserted , namely : 

“ Provided further that, where the property is purchased or acquired or taken over 
by the Government, Semi-Government Body or a Government Undertaking or Local 
Authority , then the actual value determined as consideration by the said bodies as 
mentioned in the deed , shall be considered to be the true market value of the 

subject matter property.” ; 
( ii ) in the existing second proviso , for the words “ Provided further that” the “ Provided 

also that ," shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH NARVEKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


३ ९ 


१३३ 


गुरुवार , ऑक्टोबर ३, २०१३/ आश्विन ११, शके १ ९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 


क्रमांक खाक्षेस . २००० / प्र.क्र . १७७ / एल.बी .१ / रस्ते -९अ.- महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ), याच्या कलम २० ची 
पोट - कलमे ( १- अ) , ( १- ब ), ( १- क ), (१ -ड ) आणि ( १-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील पुणे - अहमदनगर रस्ता राज्य मार्ग क्रमांक ६० ( भाग 
पुणे ते शिरूर ) किलोमीटर १०/६०० ते ६४/००० या लांबीची “बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” (बी.ओ.टी.) या योजनेखाली मेसर्स अशोका 
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पुणे यांनी स्वखर्चाने मजबुतीकरण व चौपदीकरण केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये 
अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये 
त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १ ऑक्टोबर २०१३ पासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुणे - अहमदनगर 
रस्त्यावरील मौजे पेरणे फाटा येथेकिलोमीटर २३/५०० मध्ये बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावरून पथकर वसूल करण्यात यावा : 

अनुसूची 
मोटार वाहनांचा प्रकार 

पथकराचे प्रतीफेरीचे दर 

(रुपये ) 
१ ऑक्टोबर २०१३ 

ते 
३१ डिसेंबर २०१३ 


अ.क्र . 


१ 


स्कूटर , मोटार सायकल , मोपेड आणि इतर दुचाकी वाहने , वाहन चालक वगळून 

तीन आसनी 

पथकर नाही 
ऑटोरिक्षा, ट्रॅक्टर आणि रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
२ मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केलेली हलकी मोटार वाहने , 
( अ) सहा आसनी रिक्षा ( टमटम ), मोटार कार , जीप ( चालक वगळून १२ प्रवासी वाहून नेण्याची 

३७.०० 
क्षमता असलेली) जसे की— टाटा सुमो, ट्रॅक्स , कमांडर इत्यादी. 
( ब) मिनीबस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त परंतु २० प्रवासी वाहून नेण्याची ५३.०० 

क्षमता असलेली) आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये अंतर्भूत नसलेली माल वाहतुकीची वाहने. 
३ ट्रक , बसेस 

१०१.०० 
४ मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केलेली व वरील अनुक्रमांक ३ मध्ये १७४.०० 

नमूद केलेली वाहने वगळून अवजड वाहने, जसे- ट्रक -ट्रेलर्स , दोन पेक्षा अधिक आसाची वाहने इ. 
(१ ) खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 
( १) भारताचे राष्ट्रपती , उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल, वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अतिमहत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 


. 


वाहने ; 


( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 

असलेली वाहने ; 


४० 


• 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार 

ते 

बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५/ पौष १८-२४, शके १९३६ 
( ३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य ; 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने 
( ५ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने ; 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने ; 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने ; 
( ८ ) रुग्णवाहिका 
( ९ ) शववाहिका ; 
( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने . 


( २) पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
वसुलीची संगणकिकृत पावती देण्यात यावी. 

( ३ ) पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्यात यावा. 

( ४) वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर गोळा करण्याचा व पथकराची संपूर्ण रक्कम ठेऊन घेण्याचा हक्क मेसर्स अशोका 
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पुणे यांना प्रदान करण्यात आला आहे. जनहित याचिका क्र . ७/२००८ मधील मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अंतिम 
आदेशानुसार अधिसूचनेतील पथकर दर बदलू शकतात. 
टिप. 

पथकराच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल. 
(१ ) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
( २) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ३) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचेदर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीड पट 

व अडीच पट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२-०० 

वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील. 
( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील . 
( ५ ) पथकर स्थानकापासून ४ कि.मी. त्रिज्येमधील स्थानिक वाहनांना पथकराच्या एकेरी दराच्या १० पट मासिक पासची तरतूद ( वरील 

वाहन प्रकार अ.क्र . ३ व ४ वगळून) करण्यात यावी. ( ही सवलत फक्त स्वतःच्या मालकी वाहनांकरिता राहील ) सदर सवलतीसाठी 
स्थानिक रहिवाशांची वाहने ठरविताना खालीलप्रमाणे निकष लावण्यात यावेत . 
( अ ) सदर वाहनाची नोंदणी त्या परिसरात केलेली असावी . 
( ब ) सदर वाहन त्या परिसरात नोंदणी केलेले नसल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावाने वाहन आहे तो त्या परिसरातील रहिवाशी 

असल्याबाबत रेशन कार्डाचा किंवा अन्य पुरावा देणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न. डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


४१ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th September 2013 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP - 2000 /CR - 177 /L . B. 1/ Road - 9A . - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), 
( 1 -D ) and ( 1- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ) and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government ofMaharashtra hereby declares that the toll shall be levied on the 
classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto and on the tailors drawn by 
such motor vehicles , passing through the section of Pune - Ahmednagar Road , State Highway Number -60 ( Section 
Pune to Shirur) which is strengthened and four lanned from Kilometers 10/600 to 64/000 in Pune District , under 
the “ Build , Operate and Transfer ( B.O.T.) Scheme" by M /s . Ashoka Infrastructure Limited , Pune, at their 
expenses , at the rates specified against each of the said motor vehicles in column (3 ) of the said Schedule, with 
effect from the 1st October 2013 to the 31st December 2013 , at the toll collection centre constructed at Perne 
Phata in Kilometer 23/500 on the abovementioned road . 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Serial 
No. 


Rate of toll per trip 

(in rupees) 
1st October 2013 

to 
31st December 2013 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


2 


3 


Scooter , Motor Cycle , Moped and any other two wheeler , three seater 

Nil 
Auto -Rickshaw ( excluding driver ), Tractor and Tractor with unladen trolley . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 
1988 ), — 
( a )Motor Car , Jeep ( having carriage capacity upto twelve passengers, 

37.00 
excluding driver ) such as Tata Sumo, Trax , Commander and Six seater 
Rickshaw ( Tum - Tum ), etc. 
(b )Mini Bus or any other similar vehicles (having carriage capacity of 

53.00 
more than twelve and upto twenty passengers, excluding driver ) and goods 
carriage vehicles except vehicles covered under entries at serial numbers 
3 and 4 . 

101.00 
Trucks, Buses . 

174.00 
Heavy motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 
1988 ), such as Truck - Trailer, Multi - axle Vehicles, etc. except vehicles 

covered under the entries at Serial number 3 . 
( 1) The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 
(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice -President of India , Governor of States, Public 

Representatives entitled for red lamp on their vehicle ; 
( ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly and 

Maharashtra Legislative Council ; 
(i ) Vehicles carrying Ex-Members of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra Legislative 

Council and Parliament ; 
(iv ) State and Central Government vehicles : 


4 


( u ) Defence vehicles ; 
( vi) Police Department vehicles ; 
(vii) Posts and Telegraph Department vehicles ; 
(viii) Ambulances ; 


(ix ) Hearses : 


(x ) Fire fighting vehicles . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४, शके १ ९ ३६ 


(2 ) The abovementioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the vicinity 
of the toll collection centre. A computerised toll receipt shall be passed on each and every occasion of 
recovery of toll . 


3. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll station . 

4. For the purpose of this notification , M /s . Ashoka Infrastruture Limited, Pune is authorised to collect 
and retain the amount of toll at toll collection centre constructed in Kilometer 23/500 near Perne Phata 
on the abovementioned road. The toll rates in the notification may change subject to final order of the 
Hon ble . High Court , Mumbai in the Public Interest Litigation ( P.I.L.) No. 7 of 2008 . 
Note : Concessions in rates of toll fee are as given below , namely : 

(i ) 10 per cent. rebate shall be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in advance . 
( ii ) 20 per cent. rebate shall be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons in advance . 
(iii) For frequently travelling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times of their 

respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be valid up to 12.00 hours 

at midnight for the day of issuing the pass . 
(iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 
(v ) The monthly pass concession shall be given to the local vehicles (except for types of vehicles 

mentioned in Serial numbers 3 and 4 of the Schedule , within the radius of 5.00 Kilometers from 
the toll collection centre and shall be charged 10 times of single journey rate subject to the 
following conditions ( This concession will be valid only for own vehicles ). For local vehicles, norms 
given below should be adopted , - 

(a ) the vehicle shall be registered within that area ; 
(b ) if it is not so , than , the owner shall give the proof of residence by producing ration card 

or any other proof of residence . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


